लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करीता आकस्मिकता 
खर्च भागविण्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्याची 
मर्यादा वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२५४/२४/का.३३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ एप्रिल, २०२४ 


वाचा: शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ 


शासन निर्णय - 


वित्त विभाग शासन निर्णय,क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५ अन्वये निर्गमित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन, 
अ.क्र.११अ, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम,१९६५, नियम क्र.३४ येथील प्राधिकारानुसार जिल्हाधिकारी व 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना अधिदान व लेखा कार्यालय/कोषागार कार्यालयामधून संक्षिप्त देयकावर 
रक्‍कम काढण्यास नमूद करण्यात आलेल्या कमाल मर्यादेत लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ चा तातडीचा 
आकस्मिक स्वरुपाचा खर्च भागविणे शक्‍य नाही. त्यामुळे लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या खर्चासाठी 
संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम आहरीत करण्याची सुधारीत कमाल मर्यादा खालीलप्रमाणे वाढविण्यास “एक विशेष 
बाब” म्हणून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कार्यालय प्रत्येक जिल्हयाकरीता संक्षिप्त देयकावर 
आहरित करण्यासाठी प्रस्तावित सुधारीत 
कमाल मर्यादा 
ae जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रु. १५,००,००,०००/- 
मुंबई उपनगर, पुणे व ठाणे (रुपये पंधरा कोटी फक्त) 
२ जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रु. १०,००,००,०००/- 
मुंबई शहर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, (रुपये दहा कोटी फक्‍त) 
नागपूर, जळगांव, अहमदनगर, सोलापूर व 
कोल्हापूर 
३ उर्वरित जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक रु. ५,००,००,०००/- 
अधिकारी (रुपये पाच कोटी फक्‍त) 
२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेली लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या खर्चासाठी संक्षिप्त 


देयकावर रक्‍कम आहरीत करण्याची सुधारीत कमाल मर्यादा पुढीलप्रमाणे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) ही मान्यता लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या कामाच्या अनुषंगाने काढण्यात येणाऱ्या 
संक्षिप्त देयकांपूर्तीच व सदर निवडणूकीचा निकाल घोषित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी मर्यादीत 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२५४/२४/का.३३ 


२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.मुंविनि-२०१७/प्र.क्र.३८/१७/विनियम, दि.१८.१२.२०१७ मधील 
सूचनेनुसार “मागणी क्रमांक ए-०२, मुख्य लेखाश्ीर्ष २०१५-निवडणुका, उपशीर्ष १०५-संसदेच्या 
निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च, (००)(०१)संसदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च, 
१३-कार्यालयीन खर्च (२०१५ ००५९)” या लेखाशीर्षाखाली दि.३१.०१.२०२४ या पूर्वीची प्रलंबित 
तपशीलवार देयके त्वरेने सादर करण्यात यावीत. 

३) दिनांक 39.09.2028 नंतर संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या सर्व तपशीलवार देयकांचा तत्परतेने 
निपटारा करण्यात यावा. 

8) या संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात यावे. 

५) खर्च नियमित देयकाद्वारे करणे शक्‍य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढणे अनिवार्य 
आहे, असे प्रमाणिकरण करावे. 

६) या संक्षिप्त देयकाचे तपज्ञीलवार देयक विहित मुदतीत सादर करण्याची व्यक्‍तिगत जबाबदारी 
संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांची राहील. 

७) संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-दोन, अ.क्र.११-अ, नियम क्र.३४ च्या स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींचे पालन 
करावे. 

4, याबाबतचा खर्च लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करिता “मागणी क्रमांक ए-०२, मुख्य 
लेखाश्रीर्ष २०१५-निवडणुका, SAMY १०५-संसदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च, (००)(०१)संसदेच्या 
निवडणुका घेण्यासाठी लागणारा खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च (२०१५ ००५९)” या उपशीर्षाखाळी सन २०२४- 
२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून खर्ची घालण्यात यावा. 

४. हे ज्ञापन, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७३/व्यय-४, दि.३१.०३.२०२४ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३३/२०२४/विनियम, दि.३१.०३.२०२४ अन्वये तसेच प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०३११४२१६५८०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YOGESH MAHADEO GOSAVI 


YOGESH 2211100107 ss octse 
MAHADEO 005805 दण 
(योगेश गोसावी) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
४. सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२५४/२४/का.३३ 


५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, सर्व विभाग 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. सर्व उप कोषागार अधिकारी 

११. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.क्र. २५ व २६ 
१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई/वांद्रे 

१३. वित्त विभाग/व्यय-४ /विनियम, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती/का.क्र.३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


